RNI No. MAHBIL/2009/35529 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ [पृष्ठे २८ किमत : रुपये १४.०० 














प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१. 


अधिसूचना 


क्रमांक टिपीएस-१२२०/९५२/प्र.क्र.१०४/२०/नवि-१२.-- ज्याअथी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
किकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” 
असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) अन्बये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/प्र.क्र.१४८/ 
९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या बगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार शासन, नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि- 
१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे; 


आणि ज्याअथी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ११ च्या मंजूर बिकास योजनेनुसार मोजे देसाई येथील स.नं.१५६ ते १५९ पै; १६०, १६१, 
१६२ पै; १६३ पै; १६४, १६५, १६६ पै; २३८ पै; २२२ पै; २३९ पै; २२१ पै; १७२ पै; क्षेत्र सुमारे १४.११ हे.आर या जमिनी आ.क्र. १ अन्बये 
“ अँबेटोर ” याकरीता आरक्षित आहेत ब मोजे देसाई येथील स.नं. १५१ ते १५७ पै; १५८ पै; १६३ पै; २२३ पै; २२५ पै; क्षेत्र सुमारे १९.०० हे.आर 
या जमिनी आ. क्र. १ अन्बये “ लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज ” याकरीता आरक्षित आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षणे ” असा करण्यात 
आला आहे.); 


आणि ज्याअथी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१) अन्बयेची सर्व वैधानिक कार्यबाही पुर्ण करुन उक्त दोन्ही आरक्षणे वगळण्याचा ब असे बगळलेले क्षेत्र एकत्रितपणे पार्क करीता 
आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताब शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ च्या पत्रान्बये सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे); 





आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाखालील क्षेत्रापैकी सौआरझेड-१ मधील क्षेत्र बगळून उर्वरित प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे; 


त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्बये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
बापर करून शासन उक्त बिकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलाख्यालील क्षेत्रापैकी सीआरझेड-१ मधील क्षेत्र बगळून उर्वरित प्रस्तावित फेरबदल 
मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नबीन नोंद 
समाविष्ट करण्यात येत आहे; 


(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
नोंद 
“- त्रिकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ठाणे शहराच्या सेक्टर १९ च्या मंजूर बिकास योजनेमधील आ.क्र.१-“ Seek”? व 
आ.क्र.१- लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिज ” या आरक्षणामधील सीआरझेड-१९ मध्ये समाविष्ट असलेले क्षेत्र बगळून उर्वरित क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्यात 


येत आहे ब असे बगळलेल्या आरक्षणाखालील क्षेत्र “* आ.क्र. शअ-पार्क ” करीता आरक्षित करण्यात येत आहे. तर सीआरझेड-१ मधील 
आरक्षणाचे क्षेत्र हरित विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 


(१) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मुंबई. 
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या ८०८७८०.॥८०॥"०७/८४॥"०.४०७०.१७ वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


अशोक का. खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ ३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building, Mantralaya, 
Mumbai 400 032, dated the 2nd February 2021 


NOTIFICATION 


No. TPS-1220/952/C.R.104/20/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) has been sanctioned partly by the Government 
in Urban Development Department, under Section 31 (7) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD- 
12, dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as “ the said Notification ”) and has come into force 
with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been 
sanctioned by the Government in Urban Development Department under Section 31 (7) of the said Act, vide 
Notification No. TPS-1201/274/CR-28/ 2009/UD-1 2, dated the 3rd April, 2003 and has come into force with 
effect from 14th May, 2003; 


And whereas, in the Sector-11 of the said Development Plan, an area admeasuring 14.11 Ha. Are. of 
land bearing S.Nos. 156 to 159(pt.), 160, 161, 162(pt.), 163(pt.), 164, 165, 166(pt.), 238(pt.), 223(pt.), 239(pt.), 
221 (pt.), 172(pt.) of village Desai are reserved for Site No. 1-* Abatoir ” and an area admeasuring 11.00 Ha. Are. 
of land bearing S.Nos. 151 to 157(pt.), 158(pt.), 163(pt.), 223(pt.), 225(pt.) of village Desai are reserved for 
Site No.1-“ Leather Processing Industries ” (hereinafter referred to as "the said Reservations"); 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corpora- 
tion"), after following the legal procedure under sub-section(7) of Section 37 of the said Act, has submitted 
a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said Reservations and lands 
so deleted are proposed to reserve for Park, vide letter dated 20/9/2019 (hereinafter referred to as "the 
Proposed Modification"); 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed 
Modification excluding the area affected by CRZ-I; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said 
Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed 
Modification excluding the area affected by CRZ-I as described below :— 


"In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following 
new entry shall be inserted viz. :— 
ENTRY 


“Except the land affected by CRZ-I, remaining area of Site No.1-“ Abatoir” & Site No.1-“ Leather 
Processing Industries ” in sector-11 of the sanctioned Development Plan of of Thane are deleted and the 
land so deleted is reserved for Site No. 1A-“ Park ” as shown on the part plan of the said Development 
Plan and the area of reservation situated in CRZ-I is included in Green Zone." 


2. Thedate of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the 
date of coming into force of this sanctioned modification. 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the 
general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :— 


(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai. 
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 
4. This notification shall also be published on the Government Website at www. maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ASHOK K. KHANDEKAR, 


Section Officer. 
भाग एक (को.वि.पु.)--१अ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५२३७/२०२१.-- श्री. जे. जे. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक १९ जानेवारी २०२१ ते 
१६ जानेवारी २०२१ अशी एकूण ६ दिवसांची परार्बातेत रजा, पुढील दिनांक १७ जानेबारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे. 








पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पु्नरनियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेञा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेबर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. जे. जे. मोहिते, हे रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत यावे. 





उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए.. जोगळेकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ ब सहा. सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग 
यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ९८ जानेबारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ 4 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५३८/२०२१.-- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरक्‍्त सह जिल्हा न्यायाधीश ब अतिरक्‍्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, यांची 
दिनांक १८ जानेबारी २०२१ ते २० जानेबारी २०२१ अशी एकूण तीन दिवसांची अजित रजा, मागिल दिनांक १७ जानेबारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का.बे.नं. पासून ते दिनांक २९ जानेबारी २०२१ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह 
मंजूर करणेत येत आहे. 











पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 





श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी अतिरक्‍त सह जिल्हा न्यायाधीश ब अतिरक्‍त सत्र न्यायाधीश, 
माणगाव, म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालाबधीत रजेबर गेले नसते तर अतिरक्त सह जिल्हा न्यायाधीश ब अतिरक्‍त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहीले असते. 


श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 








उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १८ जानेबारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५४०/२०२१.-- श्री. जे. जे. मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, यांची दिनांक १९ जानेवारी २०२१ ते 
२१ जानेबारी २०२१ रोजीची अशी एकूण ३ दिवसांची अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्नानियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेञा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेबर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. जे. जे. मोहिते, हे रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत यावे. 





उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए.. जोगळेकर, जिल्हा न्यायाधीश-२ ब सहा. सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग 
यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ९८ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ ७ 
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 
Order 


CP/XI (6) 7/2266 / (01) / 2021.—WHEREAS, it is likely that terrorist / anti-national elements might 
make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause 
disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of 
such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through 
such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders, for which some preventive 
and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 


3. THEREFORE, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act Il of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro- 
light aircrafts, aerial missiles, para gliders, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police 
Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 31st January 2021 to 1st March 2021 except 
for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of 
Police (Operation), Brihanmumbai. 


4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 31st January 2021 till 24-00 hrs. of 
1st March 2021 unless withdrawn earlier. 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860. 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the 
Notice Boards of the police stations. Divisional ACSP, Zonal DCP, Municipal Ward offices, and by affixing 
copies at Tahsil and Ward offices. 


Given under my hand and seal on the 28th day of the January 2021. 


CHAITANYA. &., 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations) 
and Executive Magistrate, 
Greater Mumbai. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./256/2021.— Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 & Assistant Sessions Judge, 
Sindhudurg is granted commuted leave ex-post-facto, for 02 days on 14th January 2021 & 15th January 
2021. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Smt. V. A. Patravale, is reposted as the Ad-hoc District Judge-1 & Assistant 
Sessions Judge, Sindhudurg. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. V. A. Patravale, would 
have been continued to an officiate as Ad-hoc District Judge-1 & Assistant Sessions Judge, Sindhudurg 
had she not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Ad-hoc District Judge-1 & Assistant 
Sessions Judge, Sindhudurg, was already kept with Shri R. B. Rote, District Judge-2 & Addl. Sessions 
Judge, Sindhudurg. 


The Ad-hoc District Judge-1 & Assistant Sessions Judge, Sindhudurg is directed to submit joining 
report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
Dated : 25th January 2021. Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ 8 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 





क्रमांक आस्था बी-२/२४८/ २०२१.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्याविक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :--- 





अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 








नाव ब पदनाम अर्जित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालाबधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. श्री. उ. सा. जाधव, १०० दिनांक १४ जानेवारी २०२१ दिनांक १७ जानेबारी २०२१ H.W. काटकर, 
दिवाणी न्यायाधीश दिबस ते दिनांक ५६ जानेवारी रोजीची सुटी. सह दिवाणी न्यायाधीश 
(क. स्तर) ब अर्जित २०२१ पर्यंत तीन दिबस दिनांक १३ जानेवारी २०२१ (क.स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी रजा. अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी 
बर्ग १, दापोली. ते दिनांक १८ जानेबारी २०२१ बर्ग १, दापोली. 


रोजीचे का. बेळेपूर्बी पर्यंत. 


रजेबरून परत आल्याबर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदाबर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले आहे. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेबर गेले नसते तर ते त्याच पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला ब तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 














सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात यावी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 


दिनांक १२ जानेवारी २०२१. रत्नागिरी. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 





क्रमांक आस्था बी-२/२४७/२०२१.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :-- 





अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 








नाब ब पदनाम अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१. श्रीमती मा. र. पाटकर, ८१ दिनांक ९४ जानेबारी २०२१ दिनांक १७ जानेवारी २०२१ श्री. अ. अ. कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश दिबस ते दिनांक ५६ जानेवारी रोजीची सुटी तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश 
क. स्तर ब अर्जित २०२९१ पर्यंत तीन दिवस दिनांक १३ जानेबारी २०२१ क.स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी रजा. अर्जित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी 
बर्ग १, राजापूर. ते दिनांक १८ जानेबारी २०२१ बर्ग १, राजापूर. 


रोजीचे का. बेळेपूर्वीपर्यंत. 


रजेबरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदाबर पुर्नानंयुक्‍त करणेत येत आहे. तसेच बरीलप्रमाणे रजेच्या कालाबधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले आहे. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 











संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला ब तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 





सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १२ जानेवारी २०२१. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ ११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 





क्रमांक बी-२/४०६/२०२१.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अजित 
रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :-- 





अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 





नाव ब पदनाम अर्जित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालाबधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. श्री. सं. ना. सरडे, २२२ दिनांक १९ जानेवारी २०२१ दिनांक २३ जानेबारी २०२१ & दिनांक १८ जानेवारी २०२१ 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक २२ जानेवारी ब दिनांक २४ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ब. स्तर ब अजित २०२९ पर्यंत चार दिबस चौ सुट्टी दिनांक १८ जानेवारी ते दिनांक २२ जानेवारी 
अति. मुख्यन्यायदंडाधिकारी रजा. अर्जित रजा. २०२१ चे का. वेळेनंतरपासून २०२१ चे कार्यालयीन 
रत्नागिरी. ते दिनांक २५ जानेबारी २०२१ वेळेपर्यंत 
रोजीचे का. वेळेपूर्वीपर्यंत. श्री. डी. एस. झंबर 
दिवाणी न्यायाधीश 
ब. स्तर, रत्नागिरी 
यांचेकडे 


oe oie ok 








**५* तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्बीपयंतच पदभार 
श्री. जी. जी. इटकळकर, मुख्यन्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे राहील. 





रजेबरून परत आल्याबर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्नानंयुक्त करणेत येत आहे. तसेच बरीलप्रमाणे रजेच्या कालाबधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले होते. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेबर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 








सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


'एम. क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १८ जानेबारी २०२१. रत्नागिरी. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 





क्रमांक बी-२/५५४/२०२१.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित 
रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे संदर्भ क्रमांक २ अन्बये कार्यभार ठेवणेत 


आला होता :-- 


अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 














नाव ब पदनाम अर्जित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालाबधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्बीपर्यंत). नाब ब पदनाम. 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१ श्री. डी. एल. निकम, २०२ दिनांक १४ जानेवारी २०२१ दिनांक १७ जानेवारी २०२१ श्री. ए. एस. आबटे, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ दिबस ते दिनांक १५६ जानेवारी ची सुट्टी दिनांक १४ जानेवारी जिल्हा न्यायाधीश, १ 
ब अति. सत्र न्यायाधीश, अर्जित २०२९ पर्यंत तीन दिवस २०२९१ रोजीचे कार्या. बेळेपासून ब अति. सत्र 
खेड. रजा. अजित रजा. ते दिनांक १८ जानेबारी २०२१ न्यायाधीश, खेड. 


रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वी पर्यंत. 


रजेबरुन परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्नरनयुक्‍त करणेत येत आहे. तसेच बरीलप्रमाणे रजेच्या कालाबधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले होते. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 








सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 


रत्नागिरी, 
रत्नागिरी. 


दिनांक २७ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ १३ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./६९८/२०२१.-- श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क, स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ जानेबारी २०२१ ते दिनांक 
३१९ जानेवारी २०२१ अशी ०३ दिवसांची अजित रजा दिनांक २९ जानेबारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १९ फेब्रुबारी २०२१ रोजीच्या का. 
वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परञानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पु्नरनियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेले नसते तर ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. के. के. घुले, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल, हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनबेल यांजकडे राहील. 


आर. जी. मलशेट्टी, 
रायगड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३० जानेबारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./६९९/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २९ जानेबारी २०२१ 
ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ अशी ०३ दिवसांची अजित रजा दिनांक २९ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं पासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीच्या का. बे पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१९ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालाबधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, इरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


आर. जी. मलशेट्टी, 
रायगड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३० जानेबारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./७४६/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पिंगळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड अलिबाग यांची दिनांक १५ फेब्रुबारी २०२१ ते 
२६ फेब्रुवारी २०२१ अशी १२ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ ब दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा दुसरा शनिवार, रक्‍िवार 
व पुढील दिनांक २७ फेब्रुबारी २०२१ व दिनांक २८ फेब्रुबारी २०२१ रोजीच्या चोथ्या शनिवार ब रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीच्या का. वे. नंतर पासून ते दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्बी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह, मंजूर करणेत येत 
आहे. 





पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पिंगळे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड अलिबाग येथे पु्ननियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 


श्रीमती एस. एस. पिंगळे, ह्या रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ल. गो. पाच्छे, दिबाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 





क्रमांक रा.अ./६९७/२०२१.-- श्री. ए. यु. बहिर, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश वब स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २० जानेबारी २०२१ ते 
२२ जानेबारी २०२१ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. ए. यु. बहिर, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ररे सह दिवाणी न्यायाधीश ब स्तर पनबेल येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. ए. यु. बहिर, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेबर गेले नसते तर ररे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. ए. यु. बहिर, हे रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत यावे. 





उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. यु. एल. पाठक, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २७ जानेबारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ शप 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./७४५/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २५ जानेबारी २०२१ 
रोजीची एक दिवसाची मंजूर झालेली किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक २५ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २७ जानेबारी २०२९ अशी ०३ दिवसांची परावर्तित 
रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस.एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या. 





श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २९ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
'पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक बि.शा./मनाई आदेश/१०५/२०२१.-- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हहीत विविध राजकोय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या निनिध मागण्यांसाठी मोचे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता 
आहे. तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे दिनांक ३० जानेबारी २०२१ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी आहे. सदर घटनांच्या अनुषंगाने 
माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्बजनिक शांतता ब सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे 
आवश्यक आहे. 


त्याअथी, मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) ब (३) अन्बये जीवित 
ब वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे. 


(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी बापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे, बाळगणे, जमा करणे ब तयार करणे. 





(२) दगड किंबा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकाबयाची उपकरणे किंबा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे ब तयार करणे. 
(३) कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य बाजबिणे इत्यादी. 


(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंबा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन ब दहन करणे. 





(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हाबभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे. 


(७) पाच किंबा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
बरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागू राहणार नाहीत. 


“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंबा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका ब जमाबास लागू राहणार नाही. 


(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 

(२) प्रेतयात्रा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेऱ्या येथे जमलेले लोक. 

(४) सरकारी संस्था, शेक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 

(५) पोलीस आयुक्‍त अ त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परबानगी दिलेल्या सभा/मिरबणुका. 
(६) सर्ब शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण. 


सदर मनाई आदेश दिनांक ३० जानेबारी २०२१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १३ फेब्रुबारी २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३७५ प्रमाणे कारबाई करण्यात येईल. 


विवेक फणसळकर, 
ठाणे शहर, पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर. 
दिनांक २७ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ १७ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


CP/X1(6/144/Prohibitory Order)/2021.— WHEREAS, in exercise of powers, conferred under 
section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897, read with all other enabling provisions of the Disaster 
Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide Notification No. 
DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th January, 2021 to take certain emergency measures to prevent 
and contain the spread of COVID-19 virus, to extend the Lockdown in the entire state of 
Maharashtra further till midnight of 28th February, 2021; 


2. WHEREAS, in the aforementioned Notification, Government of Maharashtra issued 
direction that the guidelines issued vide order dated 30th September, 2020 and 14th October, 
2020 to Operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase-wise opening, 
will remain in force till 28th February, 2021 for containment of COVID-19 epidemic; 


3. WHEREAS, in the aforementioned notification the Government of Maharashtra has 
directed that the activities already allowed and permitted from time to time shall be continued 


and all earlier order shall be aligned with that order and shall remain in force upto 28th February, 
2021; 


4. THEREFORE, I, Chaitanya 8., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1978 (Act II of 1974) r.Av. the Commissioner of Police Greater Mumbai’s Order dated 23rd 
December 1959 u./s. 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 
1951), with a view to prevent danger to human life, health or safety, do hereby, promulgate an 
order under section 144 Cr.PC, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater 
Mumbai to maintain the Social Distancing Norms (minimum of 6 feet of distance), use of face 
coverings and to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order 
No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 30th September 2020, No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 14th 
October 2020, Order No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th October 2020, Order No. DMU/ 
2020/CR 92/DisM-1, dated 27th November 2020, Order No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th 
December 2020 and DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th January, 2021 regarding Easing of 
Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown (MISSION BEGIN AGAIN) and such other 
orders issued by the competent authorities in this behalf. 


5. The Zonal DCsP in emergent /special cases are empowered to grant exemption/ 
permission. 


6. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, 
Greater Mumbai, with effect from 00-01 hours on 1st February 2021 and ending at 24-00 hours on 
28th February 2021 unless withdrawn earlier. 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act, 2005 and with 
other legal provisions as applicable. 


8. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, or by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP. 


Given under my hand and seal this on 29th day of the January, 2021 at Mumbai. 


CHAITANYA. &., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


Re महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग यांजकडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण बिभागीय पुरवणी, गुरूवार ते बुधबार, जुलै २३-२९, २०२० रोजी निर्गमित झालेल्या कलम ४ च्या 
अधिसूचनेमधील जमिनीचे वर्णनाबाबत 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक उविअ/कात-२/भूसंपादन/रामनाथ/शुद्धीपत्रक/एसआर ६९/ २०१९ 
अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव मोजे रामनाथ, ता. अलिबाग, जि. रायगड 














ऐवजी बाचावे 
सव्हे नं./हि.नं./ मालमत्ता पत्रक/ आवश्यक जमिनीचे सव्हे नं./हि.नं./ मालमत्ता पत्रक/ आवश्यक जमिनीचे 
गट नंबर सीटीएस क्रमांक  आदमासे क्षेत्र गट नंबर सीटीएस क्रमांक  आदमासे क्षेत्र 
(चौ.मी.) (ata) 
(१) (२) (३) (१) (२) (३) 
९३ पै. १०३९ पैकी २१०५४.२० ९३ ब ९५ १०३९ २०४६३ 
९५ पै. 
९४/६ १०३९/१ १०११.७० 
Row ११९८० १३४०.३० 
'एकूण क्षेत्र २१९०५४. २० 'एकूण क्षेत्र २९८१९५.०० 





शारदा पोवार, 
ठिकाण : अलिबाग, उप बिभागीय अधिकारी, अलिबाग, 
दिनांक : ७ जानेबारी २०२१. उप विभाग अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ १९ 
'पोलीस आयुक्तालय, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/१५९/ २०२१.-- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकोय 
पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटबणे इत्यादी कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता आहे. तसेच दिनांक १४/०२/२०२१ रोजी व्हॅलेंटाईन डे, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ते दिनांक २५ फेब्रुबारी २०२१ 
माघी गणेशोत्सब ब दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शिवजयंती (तारखेनुसार) साजरी होणार आहे ; 


ज्याअर्थी, मी, बरिजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमाकं पो.आ.बा./अधि.प्रधान/ आदेश/३०/ 
२०२०, दिनांक ०९/११/२०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) ब (३) चे 
बापराबयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर, बसई-निरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तन, बसई, माणिकपुर, बालीब, 
नालासोपारा, तुळींज, विरार ब अर्नाळा असे एकुण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा ब सुव्यबस्था अबाधित राहाबी, समाज कंटक ब गुंड 
प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारबाई करणे सोईचे व्हावे. 


त्याअर्थी, बरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता ब सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त, 
(मुख्यालय) मिरा-भाईंदर, बसई-निरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) ब (३) अन्वये जिवित ब वित्त सुरक्षित 
राहण्यासाठी आणि कायदा ब सुव्यबस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे. 





शस्त्रे, सोटे, तलबारी, भाले, बंदुका, लाठया किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी बापरण्यात येईल अशी कोणतीही बस्तु बाळगणे. 





१. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकाबयाची उपकरणे किंबा साधने जमा करणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

३. व्यक्तींच्या किंबा प्रेता कृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 

४. सार्बजनिकरितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, बाद्य बाजबणे. 


५. सभ्यता अगर निती या विरूध्द असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल अशी 
भाषणे, हाबभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे. 


६. पाच किंबा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


बरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागु राहणार नाही. “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंबा ज्यास वरोष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य 
निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंबा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. ” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका ब जमाबास लागु राहणार नाहीत. 


लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 

प्रेतयात्रा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. 

सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 

पोलीस आयुक्‍त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परबानगी दिलेल्या सभा/मिरबणुका. 
सर्व शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण. 


wo 


me Kw ण 


सदर मनाई आदेश दिनांक ८ फेब्रुबारी २०२१ रोजी ०२-०० बाजे पासुन ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४-०० बाजे पर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३७५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


वबिजयकांत सागर, 
मि.भा., ब.कि. पो. आयुक्तालय, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), 
दिनांक ६ फेब्रुबारी २०२१. मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
'पोलीस आयुक्तालय, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक १६६/ २०२१.-- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार आयुक्‍तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने बाढ 
झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देतांना संबंधीत घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही 
शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाड्याने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही 
लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे ब समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटावर 
प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती पोलीस ठाणेस अद्याबत करणे आवश्यक आहे. ज्याअर्थी, संदभ क्र.१,२,३ अन्बये असे निर्दशनास आणुन दिले आहे 
कौ, मिरा-भाईंदर, बसई-विरार पोलीस आयुक्‍तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाड्याने देण्यापुबी 
भाडेकरुंची शहानिशा करून संबंधीत पोलीस ठाण्यास अबगत करावे. जेणेकरुन संबधीत भाडेकरु ईसमांची माहीती पोलीस ठाण्यात अद्याबत करता 
येईल. 


त्याअर्थी, मी, श्री. बिजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), मिरा-भाईंदर, बसई-निरार आयुक्‍तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ 
चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस स्टेशनचे 
हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये स्दनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी नागरिकांना भाडेतत्बाबर देतांना संबंधीत मालकांनी, भाडेकरू 
इसमांनी ब इस्टेट एजंट यांनी खालील नमुद मुद्दयांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाणेस पुरबाबी असे आदेश देत आहे. 




















(५) भांडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ बास्तव्याचा पुराबा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा, 


(६) परकिय नागरिकासंदर्भाने त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स, 





(७) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र, 


(८) भाडेकरु इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यबसायाचे ठिकाण असे कागदपत्रे प्राप्त करुन संबंधीत 
पोलीस ठाणेस ०३ दिवसांचे आत माहिती द्यावी. 


भाडेकरू इसमांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाणेचे ईमेलवर किंवा टपालाद्वारे देण्यात यावी. तसेच पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट 
www.mbvv.mahapolice.gov.in 3k é Medt Tele svaren eat Asc. 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर 
आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रांतुन प्रसिद्ध कराबा. आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजाबणे शक्‍य नसल्याने सदरचा 
आदेश एकतर्फो काढण्यात आलेला आहे. 


सदर आदेशाचा कालाबधी हा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीचे २४-०० वा.पर्यंत लागु राहील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही शिकयानिशी दिला असे. 


विजयकांत सागर, 
पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय), 
मिरा-भाईंदर, बसई-विरार आयुक्तालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ २९ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-03.—WHEREAS, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 
1951 ( Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway 
Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 13th February 2021 to 24.00 hrs. of 
27th February 2021. 


1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(6) The carrying of any corrosive substance or explosive. 

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and 
the Preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object 


or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 '% feet. 

4, Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned. 

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced. 
(6) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed, as if this order had not expired. 


5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media. 


Given under my hand and seal this 8th February 2021. 


RAVINDRA SENGAONKAR, 
Commissioner of Police, 
Railways, Mumbai. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn/311/2021.— Shri A. M. Phadatare, Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, 
Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 4 days from 27th January 2021 to 
30th January 2021. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial 
Magistrate, Sindhudurg. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri A. M. Phadatare, 
would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.) & Chief Judicial Magistrate, 
Sindhudurg had he not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate, Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg was 
already kept with Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 & Assistant Sessions Judge, 
Sindhudurg and the charge of the remand work & urgent criminal matters of the Court of the 
Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Shri S. B. Patil, Civil Judge (J.D.) & 
J.M.F.C., Kudal. 


The Civil Judge (S.D.) and Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining 
report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


9. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 1st February 2021. Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ २३ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn/293/2021.— Shri V. D. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla is granted 
earned leave for 3 days from 4th February 2021 to 6th February 2021 with permission to leave 
headquarters from 3rd February 2021 A.O.H. to 7th February 2021 B.O.H.. 


No locum tenens is necessary. 
On return from leave Shri V. D. Patil, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri V. D. Patil, 
would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla had he not 
proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., 
Vengurla shall remain with Shri 8. B. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal. 


The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla is directed to handover the charge of his Court to 
the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned. 


3. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 30th January 2021. Sindhudurg. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४अ 


Rw महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./५५८/२०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को अस्टर को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. ४०९/ 
४ पै, ४०९/३ पै, ८२७/१६, बाफना मेडोज, बागुळसर, माहीम रोड, 
पालघर (प.), ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक-पी.एल.आर. 
(पौ.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/११४२/२०२०-२०२१/सन 
२०२१, दिनांक ५ जानेवारी २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
पालघर, सहायक निबंधक, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पालघर. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना /रा.प.प्र./५५९/२०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, महाबीर निवास-बी को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., 
सर्वे नं. १३५/२ब/१ (जुना सर्वे नं.२/२बी/१), मोरेश्वर कॉम्प्लेक्स, 
सराबली, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक-पी.एल.आर./ 
(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/११४३/२०२०-२०२१/सन 
२०२१, दिनांक ५ जानेवारी २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
पालघर, सहायक निबंधक, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पालघर. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५६९/२०२१.--सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की, आत्मशक्‍ती अपार्टर्मेट को-ऑप. सोसायटी लि., सर्वे 
नं. ११/८, प्लॉट नं. ६, व्हीलेज पास्थळ, बोईसर (प.), ता. जि. 
पालघर नोंदणी क्रमांक-पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./ 
(टि.सी.)/११४४/२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक ६ जानेबारी २०२१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(९) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वगीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
पालघर, सहायक निबंधक, 
दिनांक ६ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पालघर. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./५६८/२०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, रक्‍ि रेसिडेन्सी को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., 
हाऊस नं. ३०७(१), व्हीलेज Wars, a. जि. पालघर नोंदणी 
क्रमांक-पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/११४५/ 
२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक ६ जानेवारी २०२१ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब 
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम १०(१) अन्बये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशात पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ २५ 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्‍चिम उपनगरे), 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१.-- 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्बसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
ब नोंदणी प्रमाणपत्र, समर्थ श्रृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, 
सी.टी.एस. नं. ४३-ए (पार्ट ऑफ व्हिलेज पहाडी गोरेगाव, उन्नत नगर, 
एम. जी. रोड, ता. बोरीबली, गोरेगाव (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०६२ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
२४) ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./ 
एच.एस.जी./टी.सी./१३०९४/सन २०२१, दिनांक २९ जानेवारी २०२१ 
नुसार नोंदविण्यात आली ब उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप बगीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मो. अ. आरिफ, 
मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २९ जानेबारी २०२१. (पूर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्‍चिम उपनगरे), 
झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा./सहनिस./कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१.-- 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्बसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र, इच्छापूती एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, न.भू.क्र. ४६९, टी.पी.एस.-111, शिंपोली, चिकुबाडी, बोरीबली 
(पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०९२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा २४) ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३०९३/सन 
२०२१, दिनांक २९ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली ब उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
चा नियम क्रमांक १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 


आले आहे. 

मो. अ. आरिफ, 
मुंबई, सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २९ जानेबारी २०२१. (पूर्ब ब पश्‍चिम उपनगरे), 


झो.पु.प्रा., मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए./(टी.एन.ए.)/एचएसजी/(टिसी)/३२५४७/२०२०- 
२०२१/४९६/सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे को, रत्न वल्लभ विहार को- 
ऑप. हौ. सो. लि., सिटी सर्व्ह नं. ९८९ अ, ९९९, १०००, १००१, 
१००२, व्हिलेज बेलापूर, शहाबाज, नबी मुंबई, ता. जि. ठाणे. 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. अधि. क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 





सतिश एम. देवकते, 
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २९ जानेबारी २०२१. ठाणे तालुका, ठाणे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक टी.एन.ए./(टी.एन.ए.)/एचएसजी/(टिसी)/३२५४६/२०२०- 
२०२१/४९७/सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे को, गोल्डन नेस्ट फेज-३ 
रो-हाऊस को-ऑप. हो. सो. लि., सर्व्हे नं. ३३५/१२, ३३०/०६, 
३४५/१, २, ६, ७, ३५५/१ ते ९२, २५६/श पी, पी. २, ३, ४, 
340/22, ४, व्हिलेज गोडेदेव, मिरारोड (पूर्व), ता. जि. ठाणे. 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. अधि. क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 





सतिश एम. देवकते, 
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २८ जानेबारी २०२१. ठाणे तालुका, ठाणे. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी/एचएसजी/टिसी/१५१/२०-२१/ 
सन २१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे कौ, वैकुंठ धाम को-ऑप. हौ. सो. लि., 
बैकुंठ धाम, प्लॉट नं. १९७, सिटीएस नं. ५८४, ५८४/१ ते ८, रोड 
नं. १३, जबाहर नगर, गोरेगाव (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०६२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम 
क्र. २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. महेश साळुंकेपाटील, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१. पी निभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी/एचएसजी/टिसी/१५५/२०-२१/ 
सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी बिभाग मुंबई याद्वारे 
अधिसुचित करीत आहे को, मँडॉर हाइटस्‌ को-ऑप. हो. सो. लि., 
सीटीएस नं. ६२६, प्लॉट नं. १५३, पहाडी गोरेगाव, जबाहर नगर, 
गोरेगाब (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०६२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) 
यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. महेश साळुंकेपाटील, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. पी निभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-एम/एचएसजी/(टीसी)/१६७/११२२९/ 
२०२०-२१/सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे कौ, राजदर्शन रेसिडेन्सी को- 
ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. ४, अपना वतन, सर्व्हे नं. 
६४, हिस्सा नं. ४ ब ५ (पार्ट, सिटीएस नं. ६९८/५, बोरला 
व्हिलेज, चेंबूर, मुंबई ४०० ०८८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. २४) यांच्या 
कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. ज्ञानेश्‍वर डोंगरे, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक ९४ जानेवारी २०२१. एम किभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिकु/ अ/महापुरुष संस्था कडाबल/कलम २१/नोंदणी 
रद्द/ २३६/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कुडाळ या आदेशाद्वारे महापुरुष 
tea, fram, ale, बस तिकीट आरक्षण सेवा सहकारी संस्था मर्या. 
कडाबल, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ 
जीएनएल/ओ/५०५ सन २०१८, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८, या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून 
संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे 
बंद झाले आहे. 


हा आदेश माझी स्वाक्षरी ब कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
कुडाळ, सहायक निबंधक, 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, 


कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके १९४२ २७ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिकु/ अ/दत्तनाथ अँल्यु. माणगाव/कलम २१/नोंदणी 
रद्द/ २४४/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कुडाळ या आदेशाद्वारे दत्तनाथ 
ग्लास अँण्ड अल्युमिनियम बर्क अभिनब सहकारी संस्था मर्या. 
माणगाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/ 
जीएनएल/ओ/४९३/सन २०१८, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८, या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून 
संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे 
बंद झाले आहे. 
हा आदेश माझी स्वाक्षरी ब कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिकु/ अ/आंदुले सें. खत/कलम २१/नोंदणी रद्द/ २६०/ 
२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ या आदेशाद्वारे आंदुले सेंद्रीय खत 
उत्पादक सेबा सहकारी संस्था मर्या. आंदुर्ले, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/जीएनएल/ओ/५०३/सन २०१८, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८, या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. 
या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित 
संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी ब कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिकु/ अ/भाग्य. जन. झाराप/कलम २१/नोंदणी रद्द/ 
२६८/२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ या आदेशाद्वारे भाग्यलक्ष्मी 
जनपरिवर्तन नाहरकत दाखला देणारी विविध सेबा अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या., झाराप, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी/केडीएल/जीएनएल/ओ/५११/सन २०१८, दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०१८, या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या 
दिनांकापासून संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून 
असल्याचे बंद झाले आहे. 
हा आदेश माझी स्वाक्षरी ब कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिकु/अ/शिववंदना नानेली/कलम २१/नोंदणी रह/ २५२/ 
२०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, कुडाळ या आदेशाद्वारे शिवबंदना नाहरकत 
दाखला देणारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. नानेली, ता. कुडाळ, 
जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केडीएल/जीएनएल/ओ/५०४/ 
सन २०१८, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८, या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित झाली 
असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी ब कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१ रोजी निर्गमित केला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १८-२४, २०२१/माघ २९-फाल्गुन ५, शके ९९४२ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्‍चिम विभाग, मुंबई 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/२७७/ 
सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्‍चिम विभाग 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुंजन को. ऑप. प्रिमायसेस 
सोसायटी लि., सीटीएस नं. ५४७ (पार्ट), व्हीलेज एच, तालुका 
बांद्रा, स्टेशन रोड, सांताक्रुझ पश्‍चिम, मुंबई ४०० ०५४ नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/२५०८/सन २०२० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक (९) (१) अन्बये नोंदविण्यात आली आहे ब उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


गोतम वर्धन, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१. एच-पश्‍चिम विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्‍चिम विभाग, मुंबई 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/१६२६३/२८४/ 
सन २०२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्‍चिम विभाग 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे को, पाली पाल्म्स को. ऑप 
होसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. ३३ ब ३३५ ऑफ टीपौएस शा, 
सीटीएस नं. एफ/५७५ ए, एफ/५७९/एफ/५८०, पाली व्हीलेज, 
१६ बा रोड, बांद्रा पश्‍चिम, मुंबई ४०० ०५० नोंदणी क्रमांक एमयुएम/ 
डब्ल्युएचडब्ल्यु/एचएसजी/टीसी/१६२६३/सन २०२१ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (९) 
(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे ब उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) 
अन्वये तिचे ब्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


गोतम वर्धन, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक ३ फेब्रुबारी २०२१. एच-पश्‍चिम बिभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११५७/२०२०-२१/सन 
२०२१, दिनांक २५ जानेबारी २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, कणकवली, ता. कणकबली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात 
कौ, स्वाती चित्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, कलमठ, 
ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चा (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) 
कलम ९(१) अन्बये नोंदण्यात आली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्बये ब महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्बये 
संस्थेचे बगीकरण *“ गृहनिर्माण संस्था ” ब उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


लक्ष्मण शिवराम लष्कर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कणकबली. 


कणकबली, 
दिनांक २५ जानेबारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११५५/२०२०-२१/सन 
२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, कणकवली, ता. कणकबली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात 
कौ, गंगा सिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, ता. कणकबली, 
जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चा (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) कलम ९(१) 
अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्बये ब महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्बये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” ब उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


लक्ष्मण शिवराम लष्कर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कणकबली. 


कणकबली, 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


